निवडसूची सन २०१९-२० 
अनुसार “पोलीस उप अधीक्षक/ 
सहा. पोलीस आयुक्त (नि:दास्त्र)” 
या संवर्गातील पदावर पदोन्नतीने 
पदस्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-०१२०/प्र.क्र.१४/भाग-३/पोल-१अ. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक : २७ जानेवारी २०२२. 


संदर्भ :- १) पोलीस महासंचालक, AN, यांच्या कार्यालयाचे पत्र 
क्र.पोमसं/२/१०२०/निनिसु-२०१९-२०/१७९/२०१९, 
दिनांक १४.०१.२०२०. 
२) पोलीस महासंचालक, म.रा., यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/२/ 
१०२०/निनिसु-२०२०-२१/ ५५/ २०२१, दिनांक ०६.०९.२०२१. 


शासन आदेश. 

“पोलीस निरीक्षक (निःऱास्त्र” या पदावरुन “पोलीस उप अधीक्षक/ सहा. पोलीस 
आयुक्‍त (नि:ऱास्त्र” या पदावर पदोन्नती देण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या निवडसूची 
सन २०१९-२० यामध्ये समाविष्ट असलेले श्री.रामचंद्र रोहिदास लोटलीकर, पोलीस 
निरीक्षक (नि:शस्त्र, यांना पोळीस उप अधीक्षक/ सहा. पोलीस आयुक्‍त (Para) या संवर्गात 
तात्पुरत्या स्वरुपात खुल्या प्रवर्गातील पदावर, पुढील अटींवर, पदोन्नती देण्यात येत असून 
त्यांची “सहायक पोलीस आयुक्त, मुंबई हहर” या पदावर पदोन्नतीने, याद्वारे, पदस्थापना 
करण्यात येत आहे- 


अटी:- 


१) उक्त पदोन्नती ही विशोष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/ २०१७ या प्रकरणात मा. 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णय व आदेश यांच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

२) उक्त पदोन्नती ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन देण्यात येत 
आहे. 

३) उक्त पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे 
त्यांना नियमाधीनतेचा (regularization) व सेवाज्येष्ठतेचा (seniority) कोणताही 
हक्‍क असणार नाही. 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, म.रा., यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/ न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व 
सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-०१२०/प्र.क्र.१४/भाग-३/पोल-१अ. 


३. हाशासन आदेश, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम 224 मध्ये निर्दिष्ट सक्षम 
प्राधिका-यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. हाशासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०१२७१५३८१३१३२९ असा आहे. हा 
शासन sea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VENKATESH BHAT 


\SHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 


1038082080 fdd6677fac 

1AS785AB7EDE4S14EC, 

)0890805। 6317 
H BH, 


(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. गृह मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 


मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ GT परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

श्री. रामचंद्र रोहिदास लोटलीकर (WAT यहासंचाळक; य. रा., यांच्यायार्फता. 
निवड फाईल, पोल-१अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


